कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची 
दि.०१.०४.२००७ ते दि.३१.१२.२०१४ या कालावधीची 
दि.२८.०७.२०१५ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक- ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.५१/(४)/ आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दि.१७ ऑगस्ट, २०२१. 
वाचा:- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०१२/प्र.क्र.६८/आस्थापना-१, 
दि.२८.०७.२०१५. 

शासन शुध्दीपत्रक :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांतील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दि.०१.०४.२००७ 
ते दि.३१.१२.२०१४ या कालावधीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची दि. २८.०७.२०१५ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात 
आली आहे. 


2. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग 2094/ प्र.क्र.१७१/१६-अ, दिनांक 04.09.2029 अन्वये 
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट “अ” व गट “ब” मधील पदांवर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण विहित करण्यात आलेले आहे. यास्तव, ज्या 
दिव्यांग अभियंत्यांच्या नावासमोर दिव्यांग प्रवर्गाची नोंद घेण्यात आली नाही, अशा दिव्यांग अभियंत्यांच्या नावासमोर 
दिव्यांग प्रवर्गाची नोंद घेण्यासाठी प्रादेशिक/ क्षेत्रिय कार्यालयांकडून शासनास प्रस्ताव प्राप्त झालेले आहेत. त्यास अनुसरुन 
दिनांक २८.०७.२०१५ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द केलेल्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.०१.०४.२००७ ते 
दि.३१.१२.२०१४ या कालावधीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची मधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या नावापुढे त्यांच्या दिव्यांग प्रवर्गाची 
नोंद घेऊन, तसेच शासनास प्राप्त झालेल्या कागदोपत्री पुराव्यांच्या अनुषंगाने अन्य सुधारणा करुन त्याबाबतचे विवरणपत्र 
परिशिष्ट “ड” यासोबत जोडण्यात आलेले आहे. 

३. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०८१७१२५०५०८९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Satish Kashinath Hadpe 


Satish Kas h | Nn at h DN: CN = Satish Kashinath Hadpe, C = IN, S 


= Maharashtra, O = Government Of 


सोबत- परिशिष्ट “=” H ad pe Maharashtra, OU = Public Works Department 


Date: 2021.08.17 12:59:45 +05'30' 
(सतिश का.हडपे) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग (स्थापत्य), महाराष्ट्र राज्य. 
२. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (स्थापत्य), महाराष्ट्र राज्य. 
३. अ.मु.स. (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सचिव (रस्ते/ बांधकामे) सा.बां.वि. यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. परिशिष्ट “ड” मधील संबंधीत सर्व कनिष्ठ अभियंता 
६. आस्थापना-३ / सेवा-३/ सेवा-२ कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती, आस्थापना-१. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००७ ते दिनांक 39.92.2098 या कालावधीची दि.२८.०७.२०१५ रोजी प्रसिध्द केलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीमधील सुधारणा . 


ज्येष्ठतेचा कनिष्ठ शैक्षणिक |मंडळ/ विभाग| जन्मदिनांक | नियुक्ती दिनांक [erode मानीव प्रवर्ग सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक । अभियंत्याचे अर्हता दिनांक 
नांव (सर्वश्री) 


es ल ee ee ह. 0 “हक 


२ 
é विजयकुमार मुख्य ०४/१०/१९६९ | २१/०७/२००७ । २१/०७/२००७ खुला/ ३०/०४/२०२४ ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. औरंगाबाद यांनी दि.९.७.२०२१ रोजीच्या 
विश्वासराव अभियंता, (दिव्यांग) पत्रान्वये प्राप्त करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री लव्हेकर 

लव्हेकर सा.बां.प्रा.वि. (कर्णबधीर) यांनी दि.०२-०८-२००६ रोजीचे (दिव्यांग) असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र 

औरंगाबाद सादर केल्याचे दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे खुला / (दिव्यांग) 
(कर्णबधीर) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 
१२ डी.सी.ई. मुख्य ०३/१०/१९७१ | ०१/०९/२००७ | ०१/०९/२००७ | भ.ज. (ड)/ | ३१/१०/२०२९ मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. औरंगाबाद यांनी दि.९.७.२०२१ रोजीच्या 
(दिव्यांग) पत्रान्वये प्राप्त करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.नागरे 
सा.बां.प्रा.वि., (अस्थिव्यंग) कनिष्ठ अभियंता यांनी दि.०७-१२-२०११ रोजीचे (दिव्यांग) 

औरंगाबाद असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या 

नावापुढे भ.ज.(ड) (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 

१ 


किला 


४ मुख्य १०/११/१९६५ | २७/११/२००७ । २७/११/२००७ | इ.मा.व./ ३०/११/२०२३ ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. अमरावती यांनी दि.१२.०७.२०२१ 
अभियंता, (दिव्यांग) रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता 
सा.बां.प्रा.वि., (अस्थिव्यंग) श्री.शेळके कनिष्ठ अभियंता पदावर पदोन्नतीने हजर झाले असून, 
अमरावती (कर्णबधीर) त्यांनी दि.०८.०२.२००५ रोजीचे (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) असल्याबाबतचे 
(बहुविकलांग) प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येते. तसेच श्री.शेळके यांनी 

दि.०१.०८.२०२१ रोजीच्या निवेदनासोबत दि.३१.०७.२०२१ रोजीचे 
(दिव्यांग) (कर्णबधीर) असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. सदर 
कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.गुलाब शेळके यांच्या नावापुढे इ.मा.व. 
(दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) (कर्णबधीर) (बहुविकलांग) अशी नोंद घेण्यात येत 
आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००७ ते दिनांक 39.92.2098 या कालावधीची दि.२८.०७.२०१५ रोजी प्रसिध्द केलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीमधील सुधारणा . 


अ.क्र. | ज्येष्ठतेचा कनिष्ठ शैक्षणिक |मंडळ/ विभाग| जन्मदिनांक | नियुक्ती दिनांक |ज्येष्ठतेचा मानीव प्रवर्ग सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक । अभियंत्याचे अर्हता दिनांक 
नांव (सर्वश्री) 
र ९ क ल यय या 


=a ३ Le 
पट डी.सी.ई. १६/०५/१९८४ | २२/०४/२००८ । २२/०४/२००८ | वि.जा ३१/०५/२०४२ ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. अमरावती यांनी दि.१२.०७.२०२१ 

(दिव्यांग रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता 

(अल्पदृष्टी) श्री.जाधव हे अपंगाच्या सरळसेवा विशेष भरती मोहिमेंतर्गत अपंग 
प्रवर्गातुन अंध (अल्पद्ृष्टी) कनिष्ठ अभियंता पदावर शासनसेवेत हजर 
झाल्याचे दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे वि.जा. (अ) (दिव्यांग) 
(अल्पदृष्टी) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. तसेच त्यांच्या शौक्षणिक 
अर्हतेमध्ये बदल करण्यात येत आहे. 


मुख्य २३/०८/१९६७ | ०७/०८/२००८ | ०७/०८/२००८ | इ.मा.व./ ३१/०८/२०२५ ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. अमरावती यांनी दि.१२.०७.२०२१ 
अभियंता, (दिव्यांग) रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता 
सा.बां.प्रा.वि., (अस्थिव्यंग) श्री.चिंचोळे कनिष्ठ अभियंता पदावर पदोन्नतीने हजर झाले असून 
अमरावती (कर्णबधीर) त्यांनी दि.१३.०५.२०११ रोजीचे (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) असल्याबाबतचे 
(बहुविकलांग) प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येते. तसेच श्री.चिंचोले यांनी 

दि.०२.०८.२०२१ रोजीच्या निवेदनासोबत दि.०२.०८.२०२१ रोजीचे 
(दिव्यांग) (कर्णबधीर) असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. सदर 
कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.दिपक चिंचोले यांच्या नावापुढे इ.मा.व. 
(दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) (कर्णबधीर) (बहुविकलांग) अशी नोंद घेण्यात येत 
आहे. 


मुख्य ०५/०६/१९७६ | ०१/०६/२०१० | ०१/०६/२०१० खुला/ ३०/०६/२०३४ ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. औरंगाबाद यांनी दि.९.७.२०२१ रोजीच्या 
अभियंता, (दिव्यांग) पत्रान्वये प्राप्त करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.शेख हे 
सा.बां.प्रा.वि., (अस्थिव्यंग) अपंग विशेष भरती मोहिमेंतर्गत स्थापत्य अभियांत्रिक सहायक पदावर 
औरंगाबाद प्रथम नियुक्‍त झाले असून कनिष्ठ अभियंता पदावर पदोन्नतीने हजर 
झाले आहेत. यास्तव, त्यांच्या नावासमोर खुला (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) 
अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


शैक्षणिक |मंडळ/ विभाग| जन्मदिनांक | नियुक्ती दिनांक |ज्येष्ठतेचा मानीव प्रवर्ग सेवानिवृत्तीचा शेरा 
अभियंत्याचे अर्हता दिनांक 
नांव (सर्वश्री) 


कक जाता जळ 
०३/०८/१९६९ | ०८/०६/२०१० ०८/०६/२०१० | वि.जा. (8)/ | ३१/०८/२०२७ ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. अमरावती यांनी दि.१२.०७.२०२१ 
(दिव्यांग) रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता 
(अल्पदृष्टी) श्री.पवार कनिष्ठ अभियंता पदावर पदोन्नतीने हजर झाले असून, त्यांनी 
अमरावती दि.१६-०७-२०१४ रोजीचे (दिव्यांग) (अल्पद्ृष्टी) असल्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे 
वि.जा.(अ) (दिव्यांग) (अल्पद्ृष्टी) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


मुख्य २७/०१/१९७३ | १०/०६/२०१० । १०/०६/२०१० खुला/ ३१/०१/२०३१ ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. औरंगाबाद यांनी दि.९.७.२०२१ रोजीच्या 
अभियंता, (दिव्यांग) पत्रान्वये प्राप्त करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.वाहटुळे हे 
सा.बां.प्रा.वि. (अस्थिव्यंग) अपंग विशेष भरती मोहिमेंतर्गत स्थापत्य अभियांत्रिक सहायक पदावर 
औरंगाबाद प्रथम नियुक्‍त झाले असून कनिष्ठ अभियंता पदावर पदोन्नतीने हजर 
झाले आहेत. यास्तव, त्यांच्या नावासमोर खुला (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) 
अशी नोंद घेण्यात येत आहे. तसेच श्री.वाहटुळे हे दि.१०.०६.२०१० 
रोजी कनिष्ठ अभियंता पदावर हजर झाले असल्याने अ.क्र.८१ येथील 
श्री.एच.बी.कामेकर यांच्या खाली व अ.क्र. ८२ येथील शहाजी 
आ.जाधव यांच्यावर अ.क्र.८१-अ येथे श्री.वाहटुळे यांच्या नावाचा 
PATER करण्यात येत आहे. अ.क्र.८३ येथील श्री.वाहटुळे यांची नोंद 
रद्द करण्यात येत आहे. 


सचिन मुख्य १७/०२/१९७९ | ११/०१/२०११ | ११/०१/२०११ खुला/ २८/०२/२०३७ |मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. कोकण यांनी दि.९.७.२०२१ रोजीच्या 
देविदास जाधव (दिव्यांग) पत्रान्वये प्राप्त करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.जाधव हे 
(अल्पदृष्टी) (दिव्यांग) (अल्पद्ृष्टी) असल्याचे दिसून येते. यास्तव, श्री.जाधव यांच्या 
नावापुढे खुला (दिव्यांग) (अल्पद्ृष्टी) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००७ ते दिनांक 39.92.2098 या कालावधीची दि.२८.०७.२०१५ रोजी प्रसिध्द केलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीमधील सुधारणा . 


कनिष्ठ 
अभियंत्याचे 
नांव (सर्वश्री) 


ज्येष्ठतेचा शैक्षणिक |मंडळ/ विभाग| जन्मदिनांक | नियुक्ती दिनांक |ज्येष्ठतेचा मानीव 
क्रमांक अर्हता 


० ७ aa a ee 


१०८ १०८ सचिन ३०/०६/१९७९ ०१/०२/२०११ 
ओमप्रकाश 
मदान 


०१/०२/२०११ 


मुख्य 
अभियंता, 

सा.बां.प्रा.वि., 
नागपूर 


०८/०३/१९६९ | ०३/०५/२०१३ ०३/०५/२०१३ 


१६/०८/१९८१ ०७/०५/२०१३ ०७/०५/२०१३ 
२१/०८/१९८३ २३/१०/२०१३ २३/१०/२०१३ 


शिवाजी गांगुर्डे 
सा.बां.प्रा.वि., 
नाशिक 


(अस्थिव्यंग) 


भ.ज. (बो/ 


(अस्थिव्यंग) 


प्रवर्ग सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


३०/०६/२०३७ ।मुख्य अभियंता, (रा.म.), कोकण भवन, नवी मुंबई यांनी दि.१३.७.२०२१ 
रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता 
श्री.मदान यांनी दि.०४.१०.२००५ रोजीचे (दिव्यांग) असल्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र सादर केळे आहे. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे खुला (दिव्यांग) 
(कर्णबधीर) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


३१/०३/२०२७ ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. नागपूर यांनी दि.१२.७.२०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये प्राप्त करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.काळबांडे हे 
अपंग विशेष भरती मोहिमेंतर्गत स्थापत्य अभियांत्रिक सहायक पदावर 
प्रथम नियुक्त झाले असून कनिष्ठ अभियंता पदावर पदोन्नतीने हजर 
झाले आहेत. यास्तव, त्यांच्या नावासमोर इ.मा.व. (दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 

३१/०८/२०३९ [A अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., मुंबइ यांनी दि.१२.०७.२०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये प्राप्त करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.कुमावत 
यांनी (दिव्यांग) असल्याबाबतचे दि.२३.०१.२००६ रोजीचे प्रमाणपत्र 
सादर केल्याचे दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावासमोर भ.ज. (ब) 
(दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) असल्याबाबत नोंद घेण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेमध्ये बदल करण्यात येत आहे. 

३१/०८/२०४१ [A अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नाशिक यांनी दि.९.७.२०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये प्राप्त करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.गांगुर्डे हे 
अपंग प्रवर्गात सरळसेवेने कनिष्ठ अभियंता पदावर नियुक्त झाल्याचे 
दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे खुला (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी 
नोंद घेण्यात येत आहे. 


इ.मा.व./ 
(दिव्यांग) 


(दिव्यांग) 


खुला/ 
(दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) 


कनिष्ठ शैक्षणिक |मंडळ/ विभाग| जन्मदिनांक | नियुक्ती दिनांक |ज्येष्ठतेचा मानीव प्रवर्ग सेवानिवृत्तीचा शेरा 
अभियंत्याचे अर्हता दिनांक 
नांव (सर्वश्री) 


a हह. ७ ae ae a 0. के. 

बापुसाहेब डी.सी.ई मुख्य १४/०५/१९७० | ०१/११/२०१३ | ०१/११/२०१३ खुला / ३१/०५/२०२८ ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नाशिक यांनी दि.९.७.२०२१ रोजीच्या 

भिकाजी वराळे अभियंता, (दिव्यांग) पत्रान्वये प्राप्त करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.वराळे हे 

(अस्थिव्यंग) अपंग प्रवर्गात सरळसेवेने कनिष्ठ अभियंता पदावर नियुक्त झाल्याचे 
दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे खुला (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी 
नोंद घेण्यात येत आहे. 


मुख्य ०१/०६/१९७८ | २४/१२/२०१३ । २४/१२/२०१३ | इ.मा.व./ ३१/०५/२०३६ ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नाशिक यांनी दि.९.७.२०२१ रोजीच्या 
अभियंता, (दिव्यांग) पत्रान्वये प्राप्त करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.विसपुते हे 
सा.बां.प्रा.वि., (अस्थिव्यंग) अपंग प्रवर्गात सरळसेवेने कनिष्ठ अभियंता पदावर नियुक्त झाल्याचे 
नाशिक दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे इ.मा.व. (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) 
अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 
मुख्य १५/०५/१९७२ | २६/११/२०१३ | २६/११/२०१३ अ.जा./ ३१/०५/२०३० ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नागपूर यांनी दि. १२.७.२०२१ रोजीच्या 
अभियंता, (दिव्यांग) पत्रान्वये प्राप्त करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.राऊत हे 
सा.बां.प्रा.वि., (अस्थिव्यंग) अपंग प्रवर्गात सरळसेवेने कनिष्ठ अभियंता पदावर नियुक्त झाल्याचे 
नागपूर दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे अ.जा. (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) 
अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 
मुख्य ३१/१२/१९६८ । २७/११/२०१३ २७/११/२०१३ | भ.ज. (ब)./ । ३१/१२/२०२६ ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नाशिक यांनी दि.९.७.२०२१ रोजीच्या 
अभियंता, (दिव्यांग) पत्रान्वये प्राप्त करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.चोपडेकर हे 
सा.बां.प्रा.वि., (कर्णबधीर) अपंग प्रवर्गात सरळसेवेने कनिष्ठ अभियंता पदावर नियुक्त झाल्याचे 
नाशिक दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे भ.ज.(ब) (दिव्यांग) (कर्णबधीर) 
अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.२००७ ते दिनांक 39.92.2098 या कालावधीची दि.२८.०७.२०१५ रोजी प्रसिध्द केलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीमधील सुधारणा . 


ज्येष्ठतेचा कनिष्ठ क्षणिक |मंडळ/ विभाग| जन्मदिनांक | नियुक्ती दिनांक |ज्येष्ठतेचा मानीव प्रवर्ग सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक । अभियंत्याचे अर्हता दिनांक 
नांव (सर्वश्री) 


: जयते a ee कन कलत आलिने य टी 


९  ।|किशोर STM. ०१/०६/१९७९ | १७/१२/२०१३ । १७/१२/२०१३ खुला/ ३१/०५/२०३७ ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नाशिक यांनी दि.९.७.२०२१ रोजीच्या 
लालचंद्र देवरे अभियंता, (दिव्यांग) पत्रान्वये प्राप्त करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.देवरे हे 


(कर्णबधिर) अपंग प्रवर्गात सरळसेवेने कनिष्ठ अभियंता पदावर नियुक्त झाल्याचे 
दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे खुला (दिव्यांग) (कर्णबधिर) अशी 
नोंद घेण्यात येत आहे. 


आकाठा GANS. मुख्य १३/०९/१९८९ | ०२/०९/२०१४ । ०२/०९/२०१४ अ.जा./ ३१-०९-२०४७ [Fes अभियंता, (रा.म.), कोकण भवन, नवी मुंबई यांनी दि.१३.७.२०२१ 
समाधान मोरे अभियंता (दिव्यांग) रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता 
.म. (कर्णबधीर) श्री.मोरे हे अपंग प्रवर्गात सरळसेवेने कनिष्ठ अभियंता पदावर नियुक्‍त 
कोकण भवन झाल्याचे दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या नावापुढे खुला (दिव्यांग) 


(कर्णबधीर) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


